महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र-२०१८/प्र.क्र.८५/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


आदेडा 

संदर्भ- शासन आदेशा समक्रमांक दि.०८.०६.२०१८ 

श्री.भ.सं.वानखेडे, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये प्रादेशिक 
विभागीय चौकशी अधिकारी, पुणे या पदावर प्रथमत: एक वर्षाकरीता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत संपुष्टात आली आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.भ.सं.वानखेडे यांच्या प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, पुणे या 
पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीस पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच दि.३०.०६.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८१४१७४९०१९६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 80॥॥॥॥30 = 
Gurav <a 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
५. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (का.१९ व ११-आ) मंत्रालय, मुंबई 
६. श्री.भ.सं.वानखेडे, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


